RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31743 
Reg. No. MCS/169 / 2016-18 


VEO 
सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ३, अंक २ ९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै २०-२६ , २०१७ / आषाढ २९ - श्रावण ४, शके १९ ३९ 


[ पृष्ठ १,किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


प्रधान मुद्रांक कार्यालय , मुंबई 

आदेश 
क्रमांक CSD/ ७२/ ३००४ / २०१७.- महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९ ५८ ( १९ ५८ चा महा. ६० ) च्या कलम ९(ब ) अन्वये व महाराष्ट्र शासनाचे 
दिनांक २९ जून २०१६ रोजीच्या आदेशानुसार अपर मुद्रांक नियंत्रक, मुंबई यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून व लोकहितार्थ तसे 
करणे आवश्यक आहे. अशी अपर मुद्रांक नियंत्रक, मुंबई यांची खात्री झाल्यानंतर अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई , मे. Vakrangee Limited यांना या 
संस्थेच्या एकूण तीन ( ६२५ + १३७२५० + ३१२५० = एकूण १६९१२५ ) शेअर प्रमाणपत्राद्वारे ( Equity Shares ) वितरित व्हावयाच्या प्रत्येकी 
रुपये १ दर्शनी किंमतीच्या + प्रत्येकी अनुक्रमे १९.०० , ६३.७० , ११२.०८ अधिमुल्यासह = एकूण रुपये १,२२,५७,२०० च्या क्रमांक ५२९ २३२४२१ 
ते ५२९ ४०१५४५ पर्यंतच्या एकूण (दोन्ही धरुन ) १६ ९ १२५ शेअर्सवर ( Equity Shares ) रुपये १२,५०० (Twelve Thousand Five 
Hundred Rupees Only) एवढे भरणा केलेल्या एकत्रित मुद्रांक शुल्कासह या आदेशाद्वारे मान्यता देत आहे. या शेअर्समध्ये स्थावर मालमत्तेचा 
समावेश नाही . 


१ 


. 


मुंबई, 
दिनांक ७ जुलै २०१७. 


सुरेश जाधव , 
अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई . 


प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई 

आदेश 
क्रमांक CSD/ ८५/ २९ ०६ / २०१७. - महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९ ५८ (१९ ५८ चा महा. ६० ) च्या कलम ९( ब ) अन्वये व महाराष्ट्र 
शासनाचे दिनांक २ ९ जून २०१६ रोजीच्या आदेशानुसार अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून व 
लोकहितार्थ तसे करणे आवश्यक आहे. अशी अपर मुद्रांक नियंत्रक, मुंबई यांची खात्री झाल्यानंतर अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई, मे. Bharat 
Petroleum Corporation Limited यांना या संस्थेच्या एकूण ७२,३०,८४,२४८ शेअर प्रमाणपत्राद्वारे ( Bonus Equity Shares ) वितरित 
व्हावयाच्या प्रत्येकी रुपये १० दर्शनी किंमतीच्या + Nil अधिमुल्यासह = एकूण रुपये ७,२३,०८,४२,४८० च्या क्रमांक १४४६१६८४ ९ ७ ते 
२१६ ९ २५२७४४ पर्यंतच्या एकूण ( दोन्ही धरुन ) ७२,३०,८४,२४८ शेअर्सवर ( Bonus Equity Shares ) रुपये ७२,३०,८४३ 
( Seventy Two Lakh Thirty Thousand Eight Hundred Forty Three Rupees Only ) एवढे भरणा केलेल्या एकत्रित मुद्रांक 
शुल्कास या आदेशाद्वारे मान्यता देत आहे. या शेअर्समध्ये स्थावर मालमत्तेचा समावेश नाही . 


मुंबई, 
दिनांक १ जुलै २०१७. 


सुरेश जाधव, 
अपर मुद्रांक नियंत्रक , मुंबई. 


भाग चार - ब -१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


